देवी आदीशक्तीकडे दूत रूपात गेलेला 
तारकासुर परतलेला पाहून मदासुरास 
अतीव आनंद झाला. उपास्य देवतेचा काय 
निरोप आला हे जाणून घेण्यास उत्सुक 
अशा त्याने सगळ्यांसह विचारल्यावर | 
तारकासुर प्रणाम करून सर्व वृत्तान्त कथन 
करता झाला. _ जय गजानन ४७ 
देवी असुरांची कुलदेवता असूनही 
त्यांचा पक्ष घेत नाही म्हटल्यावर संतप्त झालेल्या मद्यप्रार्थी मदासुराने देवतासेना हननाचा 
संकल्प सोडला. समस्त सेनानायकांसमवेत एखाद्या महाकालाने आक्रमण करावे तशा 
रीतीने तो शक्तिलोकावर चालून गेला. त्या वादळवाऱ्यात शक्तिलोकाचे संरक्षणकते गण 
एखाद्या कस्पटासमान भासले. जे उरले त्यांना आत वार्ता दिली आणि पर्यवसानरूपात 
ती महिषासुर-मर्दिनी शंकरादिकांसह रणांगणावर आली. 
सिंहारूढ असणाऱ्या, चतुर्भुजाधारी जगदंबेने हाती खड्ग तथा ढाल आणि धनुष्यबाण 
धारण केले होते. तिच्या समवेत अनेक शक्ती विराजित होत्या. तिच्या वामांगातून देवी श्री 
तथा दक्षिणांगातून देवी सावित्री प्रगट झाली. हृदयापासून देवी संज्ञा उत्पन्न झाली. त्यांनी 
आपापले अपरिमित सैन्य प्रगट करून रणांगणाचा ताबा घेतला. शंकर, विष्णू इत्यादी 
महेश्वरही आपापल्या वाहनांवर आरूढ झाले. दैतयांनी ती देवसेना पाहताच त्यांचा आवेश 
अधिकच वाढला व त्यांनी भयानक शस्त्रांचा ओघच प्रवाहित केला. आदिशक्तीने आपल्या 
देवसेनेलाही आक्रमणाचा आदेश दिला आणि कालिका इ. देवतागण भीषण कुद्धतेने STAR 
तुटून पडले. अकस्मात इतके भयानक युद्ध रंगले की त्या सैन्याच्या संचालनाने उडालेल्या 
अफाट धुळीने सर्व आसमंत व्यापूनं टाकला. सर्वत्र अंधार पसरला. कोण page आणि 
कोण परका ही जाणीवही लोपलेले सैनय केवळ ताने झुंजत होते. घोड्यांचे संका, 
थांची घरघराट, रणदुदुंभीचे चित्कार, या सगळ्यांनी ae cad गेल्या 
इतका पराकोटीला पोहोचला कीं सैन्याचे कानं जणू बघिर झाले. 
कोणी शस्त्र चालवित होते. कोणी.अस्त्र फेकत होते. कोणी Boe 
` परस्परांचा प्राणनाश इतकेच ध्येयं असलेल्या त्या हिल, पाश अशा 
- आणिक जायबंदी झाले. बाण, खड्ग, परशू, तोमर, ले आता नियम 
AACHEN वापर होऊ लागला. गज, अश्व, रंथ, पद, अशी चार 


(३३१) 


